eed विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालयाच्या अंतर्गत 
कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचे पायाभूत 
प्रशिक्षण या योजनेच्या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२१३/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टीआरएन-०९ /प्र.क्र.३९/०९/१२- अ, 
दिनांक २३ सप्टेंबर, २०११ 
२) वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र-४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
३) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्र. 
कौविरोवउठआ//प्रशिक्षण-९/७८४०, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


ज्ञापन:- 
plated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयांतर्गत विविध योजना, कार्यक्रम 


व उपक्रम यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षणपर परिसंवाद, परिषद आणि 


कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. तसेच कामामध्ये गतिशीलता व तत्परता येणे, अद्ययावत 


संगणकीय कार्यपध्दती जाणून घेणे, सकारात्मक सेवा देणे याकरिता आयोजित करावयाच्या 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पायाभूत प्रशिक्षणाकरिताच्या येणारा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय 


वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाने संदर्भाधिन पत्र क्र. ३ अन्वये 
शासनास विनंती केली आहे. 


२. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, आयुक्तालयाच्या अंतर्गत कार्यालयांच्या वर्ग- 3 


च्या कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णय क्र. टीअरीएन११/२०११/प्र.क्र.२८७/१२अ, दि. १४.१०.२०१३ 
अन्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोषित १) यशदा, पुणे २) महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण संस्था (मित्रा) नाशिक व ३) डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 

प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेकडून सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात प्रशिक्षण करून घेण्यास 


व त्याकरीता येणाऱ्या रू.८,१०,०००/- (रु.आठ लक्ष दहा हजार फक्त) इतक्या खर्चास या 


ज्ञापनान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२१३/प्रशा-२ 


३. याकरीता येणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक “झेड ए- 


०२” २२३० कामगार व सेवायोजन, ०२ सेवायोजन ००१ संचालन व प्रशासन, पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, ००१ (०१) (०२) सेवायोजन संचालनालय, 


कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण (२२३०१०८१) ११ प्रवास खर्च व १३ कार्यालयीन खर्च या 


लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. सदर खर्चाची अनुज्ञेयता 


तपासण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाची 


राहील. तसेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तात्काळ उपयागिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


सदरचा खर्च वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र-४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, 


२०२२ नुसार वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत तसेच त्या विभागाकडुन वेळोवेळी 


निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वितरीत होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेनुसारच 


सदरचा खर्च करण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत ज्ञापन, वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन अनुक्रमांक २७ (अ), नियम क्र.७६ मधील 
तरतूदीनुसार “राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पायाभूत प्रशिक्षण” या बाबी संबंधीत प्रशासनिक 


विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. त्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्यांचा सांकेतिक क्रमांक 


२०२२१००३१२४४५९४२०३ असा आहे. सदरचे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRABHAKAR ॥- 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 

अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा-१ व २), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१ व 2), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, नवी मुंबई (आयुक्‍्तालयामार्फत) 
५. कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-२), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


cc AN AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


॥॥॥६पा, 


